अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र 
पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय 
अभियान-तेलबिया व तेलताड अंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष (केंद्र हिस्सा-२४०१ए४८६) 

(राज्य हिस्सा-२४०१ए४७७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
विराटने, 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र क्र.६-१४/२०२३-५५०(७०००/(0156809), 
Dt.28.99.2023. 
3) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय, दिनांक ०८.०९.२०२३. 
8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.राखातेअ-२०२३/प्र.क्र. ९५/४-अे. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अभियान-तेळबिया व तेलताड लघुअभियान या 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या GUA हप्त्यासाठी केंद्र हिस्सा रु.१२१.३२ लाख इतका निधी 
प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 
करण्यात आलेली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय 
तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा बीम्स प्रणालीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात आला 
असल्याचे नमूद केले आहे. 


त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा 
रु.१२१.३२ लाख व व समरुप राज्य हिस्सा रु.८०.८८००१ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत कृषी व पदुम विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.७/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य HAN २४०१-पीक संवर्धन 
मधील कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अभियान-तेलबिया व तेळताड लघुअभियान या योजनेसाठी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून केंद्र हिस्सा रु.१२१.३२ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.८०.८८००१ 
लाख असा एकूण रु.२०२.२०००१ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नावा । लेखाशिर्षव | बाब सन २०२३-२४ यापूर्वी सदर शा.नि. 
केंद्र/राज्य मधील वितरीत निधी | अन्वये वितरीत 
हिस्सा अर्थसंकल्पित करण्यात येत 
तरतूद (पुरवणी असलेली 
मागणीसह) तरतूद 
| 2 3 jie 4 द 
कृषी उन्नती योजना- | २४०१ए४८६ ४३१.९१| १४३.८९०००।, 929.32000 
-राष्ट्रीय अभियान | dhe हिस्सा 3३, 
तेलबिया व तेलताड | २४०१ए४७७ | अर्थसहाय्य २८७.६६ | ९५.९२६६८ ८०.८८००१ 
ळलघुअभियान | राज्यहिस्सा 
एकूण 493.8C000  २३९.८१६६८ २०२.२०००१ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.२०२.२०००१ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी दोन लाख वीस हजार एक 
फक्त) इतका निधी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.७/कार्यासन-६ 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना 
Ta क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन झासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ 
मधील तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११११७४१२६६३२४असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA ग माता 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2df 
D EVA RA M a8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

११.कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग (का-९),मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


